सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूदीचे 
पुनर्विनियोजन “मागणी क्रमांक झेड ई-१ प्रधान लेखाशिर्ष २२३५ , 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण , (कार्यक्रम) (दत्तमत) ” 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-अविवि - २०१९/प्र.क्र.३५ /का.७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दिनांक : २५/१०/२०१९ 


प्रस्तावना- 


सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात “ मागणी क्रमांक झेड ई-१, प्रधान लेखाशिर्ष २२३५, 


सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ” (०१) (१७) राज्य अल्पसंख्याक आयोग ( कार्यक्रम) (२२३५ ए २५८), 


“३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" या खाळील अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे पुनर्विनियोजन करण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


मागणी क्रमांक झेड ई-१, प्रधान लेखाशिर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ” (०१) 


(१७) राज्य अल्पसंख्याक आयोग ( कार्यक्रम) (२२३५ ए २५८), “३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) " 


या उद्दीष्टाखाली सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार एकूण रु.१,५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये 


एक कोटी पन्नास लाख मात्र) इतक्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे पुनर्विनियोजन करण्यास 


शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. मागणी क्रमांक झेड ई-१, प्रधान लेखाशिर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ” (०१) 


(१७) राज्य अल्पसंख्याक आयोग ( कार्यक्रम) (2234 ए २५८), “३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) " 


या लेखाशिर्षाखाली चालू वर्षात अधिकची तरतूद आवश्‍यक नाही या अटीच्या अधीन राहून एकूण 


रू.१,५०,००,०००/- (रू. एक कोटी पन्नास लाख मात्र) इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद, मागणी 


क्रमांक झेड ई-१, प्रधान लेखाशिर्ष २२३५, सामाजि सुरक्षा व कल्याण ” (०२) समाज कल्याण 


(१०७ स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान , ०१- अल्पसंख्याकाना सहायक अनुदान (०१) (३२) 


पोलीस भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण वर्ग योजना (२२३५सी २७९) ” या लेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध 


करून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि - २०१९/प्र.क्र.३५/का.७, 


३. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला उप विभाग- 


तीन मधील नियम क्र.१ मधील परिच्छेद क्र.१६२,१६३ व १६४ मधील अनुक्रमांक ५ मधील 


अधिकारांचा वापर करून वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०२५१४१९३०२७१४ असा 


आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
DineshM. : 


gitally signed by Dinesh M. Sonavane 
OFM 


=Mi 
jepartment, postalCode=400032, 


vernment }f Maharashtra, ou=Minorities 


099d0576208F4caa310d267860201ab5363a2 
f01 6fdf, 


3 0 
serial INumber=6adb2bdbbd3bd65 1a8ade806b6e4aea66daa5 
512ea788889af1515751abc0181, cn=Dinesh M. Sonavane 
Di 


ate: 2019.10.25 14:22:58 +05'30° 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ ( लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
३. सचिव, महाराष्ट्र अल्पसंख्याक आयोग. 
४. जिल्हाधिकारी, मुंबई, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
७. उप सचिव (कोषा/प्र.१) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. उप सचिव/ अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, (का.९) अल्पसंख्यांक विकास 

विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. प्रधान सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. वित्त विभाग (व्यय ४/अर्थसंकल्प-१४/अर्थ-३),मुंबई 
११. निवडनस्ती (कार्या.(9. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि - २०१९/प्र.क्र.३५ /का.७, 


शासन निर्णय क्रमांक अविवि-२०१९/प्र.क्र.३५/का.७, दिनांक : २५/१०/२०१९ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र प्रस्तावामुळे परिणाम होणार असलेले लेखाशीर्ष अर्थसंकल्पीय अंदाज | पुनर्विनियोजन | पुनर्विनियोजना अभिप्राय 
नंतर फेरबदल 
केलेली तरतूद 
मागणी क्र. झेडई-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ” (रुपये ) 
भाग-१ 
पुनर्विनियोजनाद्वारे अनुदानात वाढ (+) करण्यात आलेले 
लेखाशीर्ष 
| मागणी क्र. झेडई-०१ १,००० | १,५०,००,००० | १,५०,०१,००० | अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या 
२२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, दि.१.९.२०१८ च्या शानि. अन्वये “पोलीस 
०२२- समाज कल्याण शिपाई भरती पूर्व प्रशिक्षण वर्ग योजनेच्या 
१०७- , स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान, कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करुन सदर योजना 
०१-अल्पसंख्याकाना सहाय्यक अनुदान, यापुढे राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या 
(०१)(३२)-पोलीस शिपाई भरतिपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण वर्ग योजनेकरिता नियंत्रणाखाळी न राबविता झासनामार्फ़त 
विविध संस्थांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५ सी २७९) राबविण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. त्याकरिता विभागाने नवीन 
लेखाशीर्ष उपलब्ध करुन घेतले असून सदर 
बाबीकरीता जून-२०१९ च्या पावसाळी 
अधिवेशनामध्ये रु.१०००/- इतक्या रकमेची 
लाक्षणिक मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. 
त्यानुषंगाने नवीनलेखाशिर्षाखाळी निधी 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी पुनर्विनियोजनाची 
आवश्यकता आहे. 
१,५०,००,००० १,५०,०१,००० 
एकुण १,००० 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि - २०१९/प्र.क्र.३५ /का.७, 


मागणी क्र. झेडई-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण , ” 


भाग-२ 


पुनर्विनियोजनाद्वारे अनुदानात कपात (- करण्यात आलेले 
लेखाशीर्ष 


२ मागणी क्र. झेडई-०१ 
२२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 


३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर). 


(०१)(१७)- राज्य अल्पसंख्याक आयोग (कार्यक्रम)(२२३५ ए २५८) 


७,००,००,०००/- 


१,५०,००,०००/- 


५,५०,००,०००/- 


पोलीस शिपाई भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजनेचा 
निधी (२२३५ ए २५८) या लेखाशिर्षाखाली 
अल्पसंख्याक आयोगास वितरित करण्यात 
येत होता. अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या 
दि. १.९.२०१८ च्या शा. नि. अन्वये पोलीस 
शिपाई भरती पूर्व प्रशिक्षण वर्ग योजनेच्या 
कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करुन सदर योजना 
यापुढे राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या 
नियंत्रणाखाळी न राबविता शासनामार्फ़त 
राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. त्याकरिता विभागाने (२२३५ सी 
२७९) हे नवीन लेखाशिर्ष उपलब्ध करुन घेतले 
असून या लेखाशिर्षाखाली निधी उपलब्ध 
करुन देण्यासाठी पुनर्विनियोजन करण्यात 
येत आहे.. 


एकूण 


(9,00,00,000 


9,40,00,000 


4,40,00,000 


KKKKKKKKKKKEKKKKEKKKKKEKKKKKRKK 


"या उद्दीष्टाखाली सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार एकूण B.9,40,00,000/- अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे पुनर्विनियोजन 


